नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना (गट-अ 
/राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :-ज्येष्ठता-१६२२/१५७१/प्र.क्र.०३/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १२ जानेवारी, २०२२. 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
2. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- ज्येष्ठता-१६२१/४२१/प्र.क्र.9२/नवि-२७, 
दि.१९.०३.२०२१. 


शासन परिपत्रक :- 

संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.१९.०३.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये नगर 
रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना (गट-अ / 
राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द 
करण्यात आलेली आहे. 
२. आता, उप संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ 
रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सदर परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 
अ” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायानिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 
दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील 
अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच, उपरोक्त न्यायालयीन 
प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार 
ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. 


४. सदर ज्येष्ठता सूचीबाबत काही त्रुटी / आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात आवश्‍यक त्या कागदपत्रासह विहित मार्गाने 
शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात. विहीत मुदतीत त्रुटी/आक्षेप प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे 
काहीही म्हणणे नाही असे समजून सदर ज्येष्ठता यादी अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६२२/१५७१/प्र.क्र.०३/नवि-२७ 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥9५9॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२२०११२१३०६५४७९२५ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vilay Karbhari § ण्या 
लात वाया 10 


सहपत्र:- परिशिष्ट-अ (विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व संबंधित उप संचाळक, नगर रचना यांना 
(संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 


१. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व सहायक संचालक, नगर रचना. 
३. निवडनस्ती (नवि-२७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


5 


पव नाव :- उप संचालक, नगर रचना. 


रुजू दिनांक | (दिनांक-महिना-| दिनांक 
(दिनांक-महिना- वर्ष) (दिनांक- 
वर्ष) महिना-वर्ष) 


|e _ 
१ १ | श्री.मोहम्मद रजा खान सरळसेवा | ०५/०१/१९६८ अ.ज. ०९/११/२०१२ | ०९/११/२०१२ | ३१/०१/२०२६ | मास्टर डिग्री प्लानिंग, 
डी.आकिटेक्चवरल असि 
२ २ | श्री.प्रकाश रामचंद्र ठाकूर पदोन्नत । २६/०२/१९६७ अ.ज ०२/०२/२०१५ | ०२/०२/२०१५ | २८/०२/२०२५ Shae. बी.ई. 
(सिव्हिल), एम.टेक. (टी. 


२५/०७/१९७१ ११/०३/२०१९ | ११/०३/२०१९ | ३१/०७/२०२९ | बी.ई. (सिव्हिल), एम.टेक. 


% ४ [stadt जयश्रीराणी पदोन्नत । २२/१२/१९६७ इ.मा.ब. ०५/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ । ३१/९२/२०२५ States. 
बाळकृष्ण सुवे एएमआयई 
श्रीमती सुप्रिया प्रभाकर थुल ०३/१२/१९८४ ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | २१/१२/२०४२ 
रि ६ ।श्री.आकाश टिकाराम पदोन्नत । १७/०८/१९७६ अ.ज २४/०५/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३१/०८/२०३४ बो.ई.सिव्हिल, 
बागुल एम.ई. (T & CP) 
७ ७ | श्री.अशोक बाबूराव पाटील | पदोन्नत | ०७/०४/१९६८ खुला ०८/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३०/०४/२०२६ बी.इ.सिव्हिल, 
ए.आय.टी.पी. 
८ ८ |श्री.औकांत मारुतीराव पदोन्नत | ०७/०५/१९६८ खुला ०८/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ । ३१/०५/२०२६ बो.ई.सिव्हिल, 
देशमुख एम.टेक. (T & CP) 


९ ९ |stats शिवगोडा खोत | पदोन्नत | २७/०८/१९६८ भ.ज.(क) ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३१/०८/२०२६ बो.इं.सिव्हिल, 
एम.टेक. 


१० १०  ।श्री.विजय बाबाराव शेडे पदोन्नत ०१/१०/१९६८ अ.जा. ०९/०३/२०२१ । ०५/०३/२०२१ | ३०/०९/२०२६ बी.इं.सिव्हिल, ed 
lee oe | ee tek ee 


(दिनांक-महिना- 
(दिनांक-महिना- वर्ष) 
वर्ष) महिना-वर्ष) 


डू | ईब| ७ || ८४ [| $१9___| 
१२ श्री.संजयकुमार नेमीचंद पदोन्नत । २८/०४/१९६७ । बि.जा.(अ) | ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३०/०४/२०२५ .डु. 
चव्हाण एम.प्लॅनिंग, अबंन 
प्लॅनिंग, एम.ई., 
टी अन्ड सीपी 


श्री.प्रदीप लक्ष्मीदास गोहिल | पदोन्नत | १५/०६/१९६६ भ.ज.(ब) ०८/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३०/०६/२०२४ डी.सी.ई. 
बी.ई.सिव्हिल, 
एम.टेक. (T & CP) 
१ 


४ | १४ श्री.सुरेश लक्ष्मणराव पदोन्नत । २६/०१/१९६५ खुला ०५/०३/२०२१ । ०५/०३/२०२१ | ३१/०१/२०२३ बी.ई.सिव्हिल, 
2 
वाघमोडे एम.टेक (T & CP) 
एजाज हुसैन एम.प्लॅनिंग (रिजनल) 
a. 
बाविस्कर 


Digitally signed by Vijay Karbhari Chaudhari 


Vijay Karbhari Chaudhari DN: CN = Vijay Karbhari Chaudhari, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
UU = URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2022.01.12 16:23:23 +05'30 


( विजय चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


